एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना हया केंद्र 
पुरस्कृत योजनेसाठी अर्थसंकल्पित केलेला 
निधी खर्च करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१८/प्र.क्र.१९७/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ५ जुले, २०१८ 


वाचा :- (१) वित्त विभाग,शासन परिपत्रक क्रमांक:- अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३,दिनांक २ एप्रिल २०१८ 
(२) महिला व बाल विकास विभाग,पत्र क्रमांक:- बीजीटी-२०१८/प्र.क्र.३३/का-४, 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ 
(३) सह संचालक (वित्त व लेखा) आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना,नवी मुंबई 
यांचे पत्र क्रमांक :- एबाविसेयो/का-३/वेतन तरतुद/१७-१८/,दिनांक १६ मे २०१८ 
(४ महिला व बाल विकास विभाग झासन निर्णय क्रमांक :- एबावि-२०१७/प्र.क्र.३४८/का.६ 
दिनांक ३० जून २०१८ 
शासन निर्णय- 
महिला व बाल विकास विभागामार्फत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना 
आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई या कार्यालयाकडून राबविण्यात येत आहे. 
सन २०१८-१९ मध्ये योजनानिहाय / लेखाशिर्षनिहाय अर्थसंकल्पित केलेला निधी खर्च करण्यास वित्त 
विभागाने मंजूरी दिलेली असल्याचे अर्थसंकल्प कक्षाने दिनांक २३ एप्रिल २०१८ च्या पत्रान्वये कळविले 
आहे. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना असल्यामुळे केंद्रीय योजनांचा निधी 
प्रत्यक्षात केंद्र शासनाकडून राज्य शासनास उपलब्ध झाल्यानंतर त्याप्रमाणात निधी खर्च करण्याच्या वित्त 
विभागाच्या सूचना आहेत. केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेला निधी तसेच आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास 
सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी निधी वितरणाचा कळविलेला प्राथम्यक्रम विचारात घेऊन सोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्रातील योजना / कार्यक्रमाचा बाबनिहाय निधी केंद हिस्सा निधी व राज्य हिस्सा निधी खर्च 
करण्यासाठी आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना यांना वितरीत करण्यास शासन मान्यता देत 
आहे. 
२. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी उपरोक्‍त वाचा येथे नमुद केलेल्या 
वित्त विभागाच्या व विभागाच्या शासननिर्णय / परिपत्रकातील अटी / शर्तीच्या अधीन राहुन वितरीत 
करण्यात आळेला निधी तातडीने सर्व संबधितांना उपलब्ध करुन द्यावा. 
३. । केंद्र शासनाने एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना या केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या केंद्र व राज्य 
हिऱ्याच्या प्रमाणात बदल केलेला आहे तसेच काही उपक्रम खंडीत केलेले आहेत. त्याबाबतचा शासन निर्णय 
दिनांक ३० जून २०१८ रोजी निर्गमित केलेला आहे. निधी खर्च करताना सदर शासन निर्णयानुसार निधी 
खर्च करण्याचे सर्व संबधित अधिकाऱ्यांना आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी 
सूचना द्याव्यात. 
हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक:- अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक २ 
एप्रिल २०१८ मधील तरतुदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१८/प्र.क्र.१९७/का.६ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ॥/५///.॥॥०॥॥॥७५॥॥.५०५.॥या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७०५११२३४२०९३० असा आहे. हा आदेड डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


é Digitally signed by Lalsing Ramchandra Gujar 
La | ५ | n g DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Women And 
Child Development Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
H 2.5.4.20=c3eb5f6c3e4855c5793924cf2a352b44266d360de0 
Ra mM C h a n d fa G UJ a if 2a2494e1a64477bf79d694, cn=Lalsing Ramchandra Gujar 


Date: 2018.07.05 14:57:35 +05'30° 


(ला.रा.गुजर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


> ०] 
ap 
re) 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई 

सर्व,जिल्हा कोषागार अधिकारी 

आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 

आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई. 

सर्व महिला व बाल विकास अधिकारी (जिल्हा परिषद) 

सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण/नागरी/आदिवासी ) प्रकल्प 

वित्त विभाग (व्यय/६ ,अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) (नियोजन विभाग/का.१४७२),मंत्रालय,मुंबई. 

११) उप सचिव (श्री. गुजर/श्रीम. निवतकर), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
त्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी 898 वर आयुक्‍्त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना,नवी 
मुंबई यांना निधी वितरीत करावा. 

१३) निवड नस्ती -का-६. 


Mm LS 0८ A AN 


a a ः<->  £<-> थब 


»/“2? (२ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१८/प्र.क्र.१९७/का.६ 


महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एबावि-२०१८/प्र.क्र.१९७/का.६,दिनांक ५ जुले २०१८ 
सोबतचे निधी वितरण विवरणपत्र 


(रु.ळाखात) 
अ. योजनेचे नाव लेखाशिर्ष | केद्र / राज्य उद्दिष्ट अर्थसंकल्पित वितरीत 
क्र. हिऱ्याचे निधी करण्यात येत 
प्रमाण (मार्च-१८) असलेला निधी 
१ | एकात्मिक बाल विकास | २२३६१९०९ | केद्र हिस्सा । ११-देझांतर्गत प्रवास खर्च १३४.६४ ६०.०० 
सेवा योजना (सर्वसाधारण ६०% १४-भाडेपट्टी व कर ४००६.५० १२००.०० 
खर्च) २१-पुरवठा व सामुग्री २३९.३७ १३९ .७९ 
२६-जाहिरात व प्रसिध्दी २२३.८३ ९३.१९ 
२७-लहान बांधकामे 3६०.०० | 0.00 (00 
३१-सहाय्यक अनुदान १०९५.५१ 4902.40 
(वेतनेत्तर) 
५०-इतर खर्च २१८.९७ १३९ .७९ 
2 | एकात्मिक बाळ विकास | २२३६१९१८ राज्य ११-देश्ांतर्गत प्रवास खर्च ८९.७६ ४०.०० 
सेवा योजना (सर्वसाधारण हिस्सा | १४-भाडेपट्टी व कर २६७१.०० ८००.०० 
खर्च) ४०% २१-पुरवठा व सामुग्री १५९.५८ ९३.१९ 
२६-जाहिरात व प्रसिध्दी १४९.२२ ६२.१३ 
२७-लहान बांधकामे २४०.०० es) (00 
३१-सहाय्यक अनुदान ७३०.३४ ५११.२३ 
(वेतनेत्तर) 
५०-इतर खर्च १४५.९८ ९३.१९ 
३ | एकात्मिक बाळ विकास | २२३६१९६३ राज्य ३१-सहाय्यक अनुदान १००.०० aa 
सेवा योजना (एलआयसी हिस्सा | (वेतनेत्तर) 
हप्ता) १००% राज्य हिस्सा १००% 
४ | महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व | २२३६१९७२ | केंद्र हिस्सा | ३१-सहाय्यक अनुदान | १४६७०.०० १०२६९.०० 
पंचायत समिती अधिनियम ६०% (वेतनेत्तर) 
१९६१ यांच्या कलम 923 व 
२६१ अन्वये एकात्मिक बाल 
विकास सेवा योजनेसाठी 
जिल्हा परिषदांना 
आस्थापना अनुदान 
५ | महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व | २२३६१९८१ राज्य ३१-सहाय्यक अनुदान | ९७८०.०० ६४४६.०० 
पंचायत समिती अधिनियम हिस्सा । (वेतनेत्तर) 
१९६१ यांच्या कलम 923 व ४०% 
२६१ अन्वये एकात्मिक बाल 
विकास सेवा योजनेसाठी 
जिल्हा परिषदांना 
आस्थापना अनुदान 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१८/प्र.क्र.१९७/का.६ 


एकात्मिक बाळ विकास 


= 


६ २२३६१८८३ | केद्र हिस्सा | ५०-इतर खर्च ४१३६.०० शि 
सेवा योजनेचे ८८% 
बळकटीकरण (ISSNIP) 
७ | एकात्मिक बाळ विकास | २२३६१८९२ राज्य ५०-इतर खर्च ५६४.०० ण 
सेवा योजनेचे हिस्सा 
बळकटीकरण (ISSNIP) १२% 
८ | अंगणवाडी बांधकाम ४२३६००४९ | केद्र हिस्सा । ५३-मोठी बांधकामे ६०००.०० [oe | 
§0% 
९ | अंगणवाडी बांधकाम ४२३६००५८ राज्य ५३-मोठी बांधकामे ४०००.०० | 
हिस्सा 
४०% 
qo | अंगणवाडी बांधकाम ४२३६००६७ राज्य ५३-मोठी बांधकामे ००.०१ a 
हिस्सा 
४०% 
११ | माझी कन्या भाग्यश्री २२३५बी९३३ | 900% । २६-जाहिरात प्रसिध्दी ५००.०० ३५०.००० 
३१-सहाय्यक अनुदान | २०००.०० १४००.०० 
(वेतनेत्तर) 
१२ | बेटी बचाओ, बेटी पढाओ । २२३५बी४९७ | १००% । २६-जाहिरात प्रसिध्दी ००.०१ = | 


KKKKKKKKKKKKKKKK KKK KKK EKER ERK मसी ममी मीमी 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


